RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd.No.MCS/169/ 2016-18 


VAAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जुलै २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६०. 

क्रमांक रासंस्मा . २०१६ / प्र.क्र .८६ / सां.का.३. - ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
" असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 


ज्याचा 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. १२) 
या अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित 
असल्याचे जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे 


उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन 
महिन्यांच्या आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी 
अशाप्रकारची कोणतीही हरकत मा . प्रधान सचिव , पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन 
त्याचा विचार करील. 


~ 


( १) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


. 


अनुसूची 
स्थान : मौजे कोल्हापूर, सर्व्हे नं . १८७ /( ख),१८७/ क , १८८ , तालुका : कोल्हापूर जिल्हा : कोल्हापूर 
स्मारकाचे नाव 

: महालक्ष्मी मंदिर 
मालकी 

: (१ ) १८७ ख , व्यवस्थापक ( शासनातर्फे ) प्रशासक , देवस्थान समिती, पश्चिम महाराष्ट्र , कोल्हापूर . 

( २ ) १८७ क , महंत रामगिरीजी व इतर ७ . 

( ३) १८८ व्यवस्थापक ( शासनातर्फे ) प्रशासक , देवस्थान समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर . 
तपशील 

: हे मंदिर हेमाडपंथी स्थापत्याचा उत्तम नमुना असून हे दैवत शिलाहार व यादव काळापासून पुजिले जात 

होते असा पुरावा आहे. 
संरक्षित करावयाच्या पूर्व-पश्चिम : ६६.७२ मी . 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ . उत्तर -दक्षिण : ४६.५६ मी . 


संरक्षित करावयाच्या 


( स्मारकासह ) एकूण 
क्षेत्रफळ. 


: सि . स . नं . १८७ ख -६८८६.३० चौ.मी. 

सि . स . नं . १८७ क -१३७.१० चौ.मी. 
सि . स . नं . १८८-३०.९ ० चौ.मी. 

: ७०५४.३० चौ.मी. 
: पूर्व रस्ता ; 


एकूण क्षेत्रफळ 


संरक्षित करावयाच्या 

क्षेत्राच्या चतुःसिमा. 


पश्चिम : 


महाद्वार रस्ता ; 
दक्षिण : गल्ली ; 


उत्तर 


: जोतिबा रस्ता . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated 20th July 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Rasansma 2016 /C.R.86 /Sanka 3. — Whereas, the Government of Maharashtra is of the 
opinion that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said monument "), should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961) the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interested in the said monument may within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may raise objection to the proposed 
declaration of the said monument to be a protected monument . Any such objection which may 
be received by the Principal Secretary , Tourism and Cultural Affairs Department, Mantralaya 
Annexe , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 , before the expiry of 
the aforesaid period will be considered by the Government. 

Schedule 


Taluka : Kolhapur , 


District : Kolhapur 


Locality : Mouje Kolhapur , 

Survey No. 187/kha, 
187 /k188 . 


: Mahalaxmi Temple . 


Name of the monument 

to be protected 
Ownership 


( 1 ) 187 (Kha ), 188 Administrator (through Government .) , 

Devsthan Management Committee , Pashchim Maharashtra , 

Kolhapur. 
( 2 ) 187 (Ka ) Mahant Ramgiriji and other seven . 
( 3 ) 188 Administrator ( through Government) Devsthan 

Management Committee, Pashchim Maharashtra Kolhapur. 
: This temple is the best specimen of Shilahara Temple 

Architecture and there is evidence to show that this 
Mahalaxmi was worshipped during Shilahara period . 
East -West : 66.72 Meter 
North - South : 46.5 Meter . 


Particulars 


: 


Area of the Monument 

to be protected . 
Total Area to be 

protected ( including 
the monuments ) . 


: CST No. 187 (Kha.) : 6886.30 Sq. mt. 

CST No. 187 (Ka .) : 137.10 Sq. mt. 
CST No. 188 : 30.90 Sq. mt. 

Total Area : 7054.30 Sq . mt. 


Boundaries 


: East : Road ; 

West : Mahadwar Road ; 
North : Jotiba Road ; 
South : Galli. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretaty to Government. 


भाग चार ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० . 

क्रमांक रासंस्मा. २०१५ / प्र.क्र .१५३/ सां.का.-३. - ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक १७ 
डिसेंबर २०१५ अन्वये महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. १२ ) या 

अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने यासोबत असलेल्या अनुसूचित 
निर्दिष्ट प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची नोटीस दिली होती 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती आलेल्या नाहीत . 
त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन 
व ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करत आहे. 

अनुसूची 
स्थान : मौजे चाकण , सर्व्हे नं . ६ ९ ६, ६ ९ ७, ६ ९ ८ 

जिल्हा : पुणे 
स्मारकाचे नाव 

: संग्रामदुर्ग किल्ला 
मालकी 

: सरकारी 
तपशील 

: बहामनी काळापासून किल्ल्याचे महत्त्व होते . पुढे शिवाजी महाराजांचा सेनापती फिरंगोजी नरसाळा यांनी 

हा किल्ला जिंकला. 


. 


तालुका : खेड 


संरक्षित करावयाच्या 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ. 


: सि.स.नं. ६ ९ ६ क्षेत्रफळ ११८.८० चौ.मी. 

सि.स.नं. ६ ९ ७ क्षेत्रफळ ३०४.०० चौ.मी. 
सि.स.नं. ६ ९ ८ क्षेत्रफळ १८२७४.९ ० चौ.मी. 


संरक्षित करावयाचे 


एकूण क्षेत्रफळ 


( स्मारकासह ) . 


१८६ ९ ७.७० चौरस मीटर 
पूर्व-११ मीटर ; 
पश्चिम-११ मीटर ; 
उत्तर -१० मीटर ; 
दक्षिण-१० मीटर . 


नियंत्रित क्षेत्राच्या 


चतुःसिमा . 


: पूर्व : सर्व्हे नं . ७० ९ ; 

पश्चिम : सर्व्हे नं . ६ ९९ , ६ ९ ५ ; 
दक्षिण : सर्वे नं . १०५२ ; 
उत्तर : सर्व्हे नं . ७०० , ७०१, ७०२ , ७०३ , ७०४ , ७०६ , ७०८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ३८ 


G 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 
Mumbai 400 032 , dated 22nd July 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. RSS . 2015 / C.R.153 /Cul- III. — Whereas , by Government Notification , Tourism and Cultural 
Affairs Department No. RSS . 2015 / C.R . 153/Cul- III, dated the 17th December 2015 the 
Government of Maharashtra had given two months Notice of its intention to declare the ancient 
and historical monument specified in the Schedule appended herewith to be a protected 
monument , as required by sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Ancient Monument 
and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 1961) ; 

And whereas , the Government has not received any objection to the making of such 
declaration . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961) the Government of Maharashtra hereby declares the said ancient and historical monument 
to be a protected monument. 

Schedule 


Taluka : Khed , 


District : Pune 


Locality : Mouje Chakan , 

Survey No. 696 , 697 , 698 . 


: Sangramdurg Fort. 


Name of the monument 

to be protected : 
Ownership 
Particulars 


: 


Measurement of the 

Monument 
to be protected . 


: Government . 
: The fort was important from Bahamani period . It was conquered 

Firangoji Narsala , Senapati of Shivaji Maharaj. 
C.S. No. 696 Area - 118.80 Sq. m . 
C.S. No. 697 Area - 304.00 Sq . m . 

C.S. No.698 Area - 18274.90 Sq. m . 
: 18697.70 Sq.m. 

East - 11 Meter ; 
West - 11 Meter ; 
North - 10 Meter ; 
South - 10 Meter. 


Total Area to be 

protected (including 
the monuments ) . 


Boundaries 


: On the East : Survey No. 709 ; 
On the West : Survey No. 699 , 695 ; 
On the North : Survey No s 700 , 701, 702, 703 , 704 , 706 , 708 ; 
On the South : Survey No. 1052 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government . 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


. 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२६३ 


बुधवार , डिसेंबर १० , २०१४ / अग्रहायण १९ , शके १९ ३६ 


. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ 


~ 


अधिसूचना 


मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम , १ ९ ६०. 

क्रमांक केव्हीबी -१२१३ / प्र.क्र .७२/ उद्योग-६. - मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६० चा महा. १९ ) च्या उप कलम ४( १) 
व ( २ ) मधील तरतुदीनुसार सभापतींची नियुक्ती शासन अधिसूचना क्र . केव्हीबी -१२१३/ प्र. क्र. ७२/ उद्योग-६,दिनांक १९ जुलै २०१३ अन्वये करण्यात 
आली होती . सदर नियुक्ती मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९ ६० च्या उप कलम ४(१) मधील तरतुदीनुसार सभापती यांची नियुक्ती रद्द करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


सु. ला . भोई , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


७ 


२६४ 


गुरुवार , डिसेंबर ११ , २०१४ / अग्रहायण २०, शके १ ९ ३६ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय (विस्तार ), 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० डिसेंबर २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक सीएसएल . २०१४/ प्र . क्र . १०६ / १३ स . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या 
कलम १५६ चे पोट- कलम (१ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, विदर्भ 
क्रेडिट को - ऑप . सोसायटी फेडरेशन लिमिटेड , अमरावती या संस्थेस उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १५६ खालील प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजगोपाल देवरा , 
शासनाचे सचिव . 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya (Annexe ), 

Mumbai 400 032 , dated the 10th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO -OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960 . 


No. CSL . 2014 /C.R . 106 / 13C . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
156 of the Maharashtra Co -operative Societies Act , 1960 ( Mah. XXIV of 1961 ), the Government of 
Maharashtra hereby notifies Vidharabha Credit Co -operative Societies Federation Limited , 
Amravati to be a society for the purposes of section 156 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJAGOPAL DEVARA, 


Secretary to Government . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२६५ 


गुरुवार , डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २०, शके १९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ /प्र. क्र . १६२ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ ( १९ ७७ 
चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा करण्यात आला 


आहे . ) ; 


~ 


3 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१२ /प्र . क्र . १२७/ दुवपु-२ , दिनांक १२ जुलै २०१२ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . प्रसाद मिनेश लाड यांची नियुक्ती केली होती 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे, त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरून काढून टाकता येईल, अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (२ ) व कलम १८( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . प्रसाद मिनेश लाड यांची उक्त मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, श्री . प्रसाद मिनेश लाड यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२ ( २) व १८ ( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६. 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ /प्र. क्र . १६२/ गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ (१९ ७७ 
चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त मंडळ ” असा करण्यात आला 


आहे .) ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१३ / प्र. क्र . १०० / गृनिभू, दिनांक १० एप्रिल २०१३ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . नरेंद्र भिकाजी दराडे यांची नियुक्ती केली होती 


• 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे, त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरून काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे 


.. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) व कलम १८ ( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . नरेंद्र भिकाजी दराडे यांची उक्त नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, श्री . नरेंद्र भिकाजी दराडे यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२ ( २) व १८(८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . १६२/ गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ 
(१९ ७७ चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ 
करण्यात आला आहे. ) ; 


" 


असा 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१४ / प्र. क्र . ४ ९ / गृनिभू , दिनांक ४ मार्च २०१४ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . युसुफ अब्राहनी यांची नियुक्ती केली होती 


• 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरून काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) व कलम १८( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . युसुफ अब्राहनी यांची उक्त मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 


त्याअर्थी, श्री. युसुफ अब्राहनी यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२( २ ) व १८( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १ ९ ३८ 


११ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६. 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र . क्र . १६२ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
( १९ ७७ चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा 
करण्यात आला आहे .) ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर 
अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाच्या क्रमांक दुमंआ. १०१४ / प्र. क्र . १४१/ दुवपु-२, दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१४ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत श्री . श्रीरंग रावजी देठे , श्री . क्लॉईड रॉकी क्रास्टो व श्री . दिलीप आत्माराम राऊत यांची नियुक्ती केली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , आणि 
राज्य शासनास, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे, त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरून काढून टाकता येईल, अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) व कलम १८( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . श्रीरंग रावजी देठे, श्री. क्लॉईड रॉकी क्रास्टो व श्री. दिलीप आत्माराम राऊत यांची उक्त मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व 


इष्ट आहे . 


त्याअर्थी, श्री . राजेश विनायक सावंत, श्री. श्रीरंग रावजी देठे, श्री . क्लॉईड रॉकी क्रास्टो व श्री . दिलीप आत्माराम राऊत यांची सदर नियुक्ती 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२ ( २) व १८( ८ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . १६२/ गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ 
( १९ ७७ चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त प्राधिकरण ” 
असा करण्यात आला आहे. ) ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१४/ प्र. क्र . ११९ / गृनिभू, दिनांक ५ 
सप्टेंबर २०१४ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत श्री . सुधाकर गुडाभाऊ वड्डे व श्री . बाबाजी गोपाळ जाधव यांची नियुक्ती केली होती 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , 
आणि राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे, त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरून काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे 


~ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने श्री . सुधाकर 
गुडाभाऊ वड्डे व श्री . बाबाजी गोपाळ जाधव यांची उक्त प्राधिकरणावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, श्री . सुधाकर गुडाभाऊ वड्डे व श्री . बाबाजी गोपाळ जाधव यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ 
च्या कलम १२ ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


१३ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६. 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र . क्र . १६२/ गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे. ) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ 
करण्यात आला आहे. ) ; 


" 


असा 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २१०८ / प्र. क्र . १६ ९ / प्रशा-३, दिनांक २५ नोव्हेंबर २००८ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . अंकुश काकडे यांची नियुक्ती केली होती 


~ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे, त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरून काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) व कलम १८ ( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . अंकुश काकडे यांची उक्त पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, श्री . अंकुश काकडे यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम १२(२ ) व १८( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६. 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . १६२/ गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ (१९ ७७ 
चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा करण्यात आला 


आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१४ / प्र. क्र . ११३ / गृनिभू, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . माणिक जगताप यांची नियुक्ती केली होती 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरून काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (२ ) व कलम १८( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . माणिक जगताप यांची उक्त कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, श्री . माणिक जगताप यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम १२( २ ) व १८( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


१५ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४/ प्र. क्र . १६२ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
( १९ ७७ चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 

उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा 
करण्यात आला आहे. ) ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१२/ प्र. क्र . १७५ / प्रशा -१ , दिनांक १७ मे २०१२ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . नाना पंचबुध्दे यांची नियुक्ती केली होती 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे, त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) व कलम १८ ( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . नाना पंचबुध्दे यांची उक्त नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 


त्याअर्थी श्री . नाना पंचबुध्दे यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२ ( २) व १८ ( ८ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . १६२/ गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ 
(१ ९ ७७ चा महा . २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे. ) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा 
करण्यात आला आहे . ) ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे 
सदर अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती २०१४/ प्र. क्र . १२७/ गृनिभू , दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत श्री . राजेश विनायक सावंत, श्री . राजन रामचंद्र धुमाळ व श्री . प्रभाकर भिकाजी चाळके यांची 
नियुक्ती केली होती 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) मध्ये आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( २ ) व कलम १८ ( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . राजेश विनायक सावंत , श्री . राजन रामचंद्र धुमाळ व श्री . प्रभाकर भिकाजी चाळके यांची उक्त कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे . 

त्याअर्थी श्री . राजेश विनायक सावंत , श्री . राजन रामचंद्र धुमाळ व श्री . प्रभाकर भिकाजी चाळके यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम १२( २) व १८ ( ८ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


१७ 


२६६ 


शुक्रवार, डिसेंबर १२ , २०१४ / अग्रहायण २१, शके १ ९ ३६ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 11th December 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Sankirna -2014 /C.R 162 / Grunibhu . -Whereas, The Government of Maharashtra has 
established the Mumbai Housing and Area Development Board (hereinafter referred to as “ the 
said Board ” ) under Section 18 of Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 ( Mah . 
XXVIII of 1977) ( hereinafter referred to as " the said Act” ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Chairman on the said Board . So therefore in exercise of the 
powers conferred by Section 18 of the said Act , and all other powers enabling it in that behalf, the 
Government ofMaharashtra had appointed Shri Yusuf Abrahani as Chairman on the said Board 
by the GovernmentNotification No. Niyukti -2014 /C.R.49/GNB , dated 4th March 2014 until further 
orders of the Government of Maharashtra ; 

And whereas under provisions of Section 12 ( 2 ) of the said Act , the President, the 
Vice-President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government 
and the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest, may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Yusuf Abrahani as Chairman of 
the said Board under the provisions of Section 12 ( 2 ) and Section 18 (8 ) of the said Act ; 

Now therefore , in exercise of powers conferred under Section 12 ( 2 ) and Section 18 (8 ) of the 
said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Yusuf Abrahani 
as Chairman on the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government . 


भाग चार ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 11th December 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 


No. Sankirna - 2014 /C.R 162 /Grunibhu . — Whereas, The Government of Maharashtra has 
established the Kokan Housing and Area Development Board (hereinafter referred to as “ the 
said Board ” ) under Section 18 of Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 ( Mah . 
XXVIII of 1977) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Chairman on the said Board . So therefore in exercise of the 
powers conferred by Section 18 of the said Act , and all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra had appointed Shri Manik Jagtap as Chairman on the said Board by 
the Government Notification No.Niyukti. 2014 /C.R.113 /GNB , dated 5th August 2014 until further 
orders of the Government of Maharashtra ; 

And whereas under provisions of Section 12 (2 ) of the said Act, the President, the Vice 
President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government , and 
the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest, may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Manik Jagtap as Chairman of the 
said Board under the provisions of Section 12 (2 ) and Section 18 (8 ) of the said Act . 

Now therefore , in exercise of powers conferred under Section 12 ( 2 ) and Section 18 (8 ) of the 
said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Manik Jagtap 
as Chairman on the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १ ९ ३८ 


१ ९ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 11th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Sankirna - 2014 /C.R 162 /Grunibhu . — Whereas , The Government of Maharashtra has 
established the Mumbai Repair , Reconstruction and Redevelopment Board (hereinafter referred 
to as “ the said Board ” ) under Section 18 of Maharashtra Housing and Area Development Act , 
1976 ( Mah . XXVIII of 1977 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Chairman on the said Board . So therefore in exercise of the 
powers conferred by Section 18 of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra had appointed Shri Prasad Minesh Lad as Chairman on the said 
Board by the Government Notification No. Niyukti . 2012 /C.R.127 /R & R - 2 , dated 12th July 2012 
until further orders of the Government of Maharashtra ; 

And whereas under provisions of Section 12 ( 2 ) of the said Act , the President, the Vice 
President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government, and 
the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest, may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Prasad Minesh Lad as Chairman 
of the said Board under the provisions of Section 12 ( 2 ) and Section 18 (8 ) of the said Act. 

Now therefore , in exercise of powers conferred under Section 12 (2 ) and Section 18 (8 ) of the 
said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Prasad Minesh 
Lad as Chairman on the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government . 


भाग चार ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building, Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 11th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Sankirna -2014 /C.R 162 / Grunibhu . — Where as, The Government of Maharashtra has 
established the Nagpur Housing and Area Development Board (herein after referred to as " the 
said Board ”) under section 18 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 
( Mah XXVIII of 1977) (herein after referred to as " the said Act" ) ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Chairman on the said Board . So therefore in exercise of the 
powers conferred by section 18 of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra had appointed Shri Nana Panchabuddhe as Chairman on the said 
Board by the Government Notification No. Niyukti- 2012 /C.R.175 /Prasha- 1, dated 17th May 2012 
until further orders of the Government of Maharashtra ; 

And Whereas, under provisions of section 12 ( 2 ) of the said Act , the President, the 
Vice - President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government , 
and the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest, may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Nana Panchabuddhe as Chairman 
of the said Board under the provisions of section 12 ( 2 ) and section 18 ( 8 ) of the said Act. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under section 12 ( 2 ) and section 18 (8 ) of 
the said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Nana 
Panchbuddhe as Chairman on the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १ ९ ३८ 


२१ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building, Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 11th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT Act, 1976 . 

No. Sankirna - 2014 /C.R 162/ Grunibhu . — Where as , The Government of Maharashtra has 
established the Nashik Housing and Area Development Board (herein after referred to as “ the 
said Board ” ) under section 18 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 
(Mah . XXVIII of 1977) (herein after referred to as " the said Act " ) ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Chairman on the said Board . So therefore in exercise of the 
powers conferred by section 18 of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf, 
the Government of Maharashtra had appointed Shri Narendra Bhikaji Darade as Chairman on 
the said Board by the Government Notification No. Niyukti- 2013 / C.R.100 /GNB , dated 10th April 
2013 until further orders of the Government of Maharashtra ; 

And Whereas , under provisions of section 12 ( 2 ) of the said Act , the President, the 
Vice - President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government , 
and the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest, may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board . 

And Whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Narendra Bhikaji Darade as 
Chairman of the said Board under the provisions of section 12 (2 ) and section 18 (8 ) of the said Act. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under section 12 ( 2 ) and section 18 ( 8 ) of 
the said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Narendra 
Bhikaji Darade as Chairman on the said Board . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


HOUSE DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001 , dated the 11th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Sankirna - 2014 /C.R 162/ Grunibhu . — Where as , The Government of Maharashtra has 
established the Pune Housing and Area Development Board (herein after referred to as “ the said 
Board ” ) under section 18 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 ( Mah . 
XXVIII of 1977) (herein after referred to as “ the said Act” ) ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Chairman on the said Board . So therefore in exercise of the 
powers conferred by section 18 of the said Act , and all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra had appointed Shri Ankush Kakade as Chairman on the said Board 
by the Government Notification No. Niyukti- 2008 /C.R.169/Prasha - 3 , dated 25th November 2008 
until further orders of the Government of Maharashtra . 


And Whereas, under provisions of section 12 (2 ) of the said Act , the President , the 
Vice-President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government , 
and the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest , may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Ankush Kakade as Chairman of 
the said Board under the provisions of section 12 (2 ) and section 18 ( 8 ) of the said Act . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred under section 12 ( 2 ) and section 18 (8 ) of 
the said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Ankush 
Kakade as Chairman on the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १ ९ ३८ 


२३ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building, Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 11th December 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT Act, 1976 . 

No. Sankirna - 2014 /C.R 162 /Grunibhu. -Whereas , the Government of Maharashtra has 
established the Maharashtra Housing and Area Development Authority (hereinafter referred to 
as “ the said Authority ") under Section 3 of Maharashtra Housing and Area Development Act, 
1976 ( Mah . XXVIII of 1977 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Non -OfficialMembers on the said Authority . So therefore in 
exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act , and all other powers enabling it in 
that behalf, the Government of Maharashtra had appointed Shri Sudhakar Gudabhau Vadde and 
Shri Babaji Gopal Jadhav as Non -Official Members on the said Authority by the Government 
Notification No. Niyukti- 2014 /C.R.119 /GNB , dated 5th September 2014 until further orders of 
the Government of Maharashtra ; 

And whereas , under provisions of Section 12 ( 2 ) of the said Act, the President, the Vice 
President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government, and 
the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest , may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Authority ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Sudhakar Gudabhau Vadde and 
Shri Babaji Gopal Jadhav as Non -Official Members of the said Authority under the provisions of 
Section 12 ( 2 ) of the said Act . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under Section 12 ( 2 ) of the said Act 
Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Sudhakar Gudabhau 
Vadde and Shri Babaji Gopal Jadhav as Non -Official Members on the said Authority . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building, Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 11th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Sankirna - 2014 / C.R 162/Grunibhu . — Whereas , the Government of Maharashtra has 
established the Mumbai Repair, Reconstruction and Redevelopment Board ( hereinafter referred 
to as “ the said Board ” ) under Section 18 of Maharashtra Housing and Area Development Act , 
1976 ( Mah . XXVIII of 1977 ) (hereinafter referred to as " the said Act ” ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Non -Official Members on the said Board . So therefore in exercise 
of the powers conferred by Section 18 of the said Act, and all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra had appointed Shri Shrirang Raoji Dethe, Shri Cloyed 
Rocky Crasto and Shri Dilip Aatmaram Raut as Non -Official Members on the said Board by the 
Government Notification No. DUMANA - 1014 /C.R.141/ R & R - 2 , dated 6th September 2014 until 
further orders of the Government of Maharashtra ; 

And whereas , under provisions of Section 12 (2 ) of the said Act, the President, the Vice 
President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government, and 
the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest, may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Shrirang Raoji Dethe , Shri Cloyed 
Rocky Crasto and Shri Dilip Aatmaram Raut as Non -Official Members of the said Board under 
the provisions of Section 12 (2 ) and Section 18 ( 8 ) of the said Act. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under Section 12 ( 2 ) and Section 18 (8 ) of 
the said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Shrirang 
Raoji Dethe , Shri Cloyed Rocky Crasto and Shri Dilip Aatmaram Raut as Non -Official Members 
on the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२५ 


HOUSING DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex Building , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001 , dated the 11th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No. Sankirna - 2014 /C.R 162/Grunibhu.-- Whereas, the Government of Maharashtra has 
established the Kokan Housing and Area Development Board (hereinafter referred to as “ the 
said Board ”) under Section 18 of Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 ( Mah . 
XXVIII of 1977 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act”) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra was of the opinion that it was expedient in 
the public interest to appoint the Non -OfficialMembers on the said Board . So therefore in exercise 
of the powers conferred by Section 18 of the said Act, and all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharashtra had appointed Shri Rajesh Vinayak Sawant, 
Shri Rajan Ramchandra Dhumal and Shri Prabhakar Bhikaji Chalke as Non -Official Members on 
the said Board by the Government Notification No. Niyukti- 2014 /C.R.127/GNB , dated 12th 
September 2014 until further orders of the Government of Maharashtra ; 

And whereas , under provisions of Section 12 (2 ) of the said Act , the President, the Vice 
President and other members shall hold office during the pleasure of the State Government, and 
the State Government if it appears to it to be necessary or expedient so to do in the public 
interest , may by order remove all or any of them from office at any time, from the said Board ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient and 
necessary in public interest to cancel the appointment of Shri Rajesh Vinayak Sawant , 
Shri Rajan Ramchandra Dhumal and Shri Prabhakar Bhikaji Chalke as Non -OfficialMembers of 
the said Board under the provisions of Section 12 (2 ) and Section 18 ( 8 ) of the said Act . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under Section 12 ( 2 ) and Section 18 (8 ) of 
the said Act Government of Maharashtra hereby terminates the appointment of Shri Rajesh 
Vinayak Sawant , Shri Rajan Ramchandra Dhumal and Shri Prabhakar Bhikaji Chalke as Non 
Official Members on the said Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार ब -४ 


२६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२६७ 


शुक्रवार , डिसेंबर १९ , २०१४ / अग्रहायण २८ , शके १९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
नागपूर 

शिबिर कार्यालय, हैद्राबाद हाऊस , नागपूर, दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम. 


" 


" 


क्रमांक खाक्षेस-२००८ / प्र.क्र .१५३/ एल.बी.२/रस्ते ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्यावतीने सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई आणि कल्याण टोल हायवेज प्रा.लि., इंदौर ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय -विद्या दिप, १५/३, मनोरमागंज, इंदौर , मध्य प्रदेश ४५२००१ , 
भारत येथे आहे, यांचेमध्ये “डी.बी.एफ.ओ.टी. ” या तत्त्वावर शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी ( रा.मा.क्र .२२५ ) कि.मी. ०/०० ते ७२/५०० या 
लांबीमध्ये दुपदरीकरण आणि नरसी-बिलोली ते राज्यसीमा ( रा.मा.क्र .२२५ ) किमी. ७२/५०० ते १०५/२०० या लांबीमध्ये पेव्हड शोल्डरसह 
दुपदरीकरण (यापुढे “ सदर रस्ता ” म्हणून संबोधण्यात येईल ) या प्रकल्पाचा करारनामा दिनांक १५ जून २०११ रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर व देखभाल दुरूस्तीकरिता उद्योजकास २५ वर्षे इतका सवलत 
कालावधी , २ वर्षाचा बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक १८ नोव्हेंबर २०११ या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात आलेला 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की , सदर रस्त्याचेबांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरूस्ती ही जनतेला दिलेलीविशेष 
सेवा आहे, आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. १०/००० ( हाडोळती गावाजवळ ), कि.मी. ५०/००० ( खरबखंड गावाजवळ ) आणि 
कि.मी. ९० / ००० (विजयनगर गावाजवळ ) येथे पथकर स्थानक उभारून पथकर आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे. 

सदर रस्त्यावर यापूर्वी खाजगीकरणांतर्गत दुपदरीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यात आला असून त्यायोगे कि.मी. ९० / ००० येथे पथकर नाका असून 
पथकर वसुली सुरू आहे. त्यामुळे , आता विषयांकित रस्त्यावर महाराष्ट्र शासनाची पूर्वी निर्गमित करण्यात आलेली दिनांक १५ एप्रिल २००५ ची 
क्र.खाक्षेस -२००२/ प्र.क्र .८ / रस्ते-९ ही पथकर अधिसूचना दिनांक १७ मे २०१४ पासून खंडित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट -कलमे (१- अ), ( १- ब), ( १- क ), (१-ड ) आणि ( १-इ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या 
माध्यमातून “ डी.बी.एफ.ओ.टी. ” या योजनेतून कल्याण टोल हायवेज प्रा.लि. , इंदौर यांनी स्वखर्चाने नांदेड जिल्हयातील शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी 
रस्त्याचे ( कि.मी.०/ ०० ते ७२/५००) दुपदरीकरण व नरसी-बिलोली ते राज्य सीमा ( कि.मी .७२/ ५०० ते १०५/२०० ) पेव्हड शोल्डरसह सुधारणा 
करणे ( राज्यमार्ग क्र .२२५ ) बांधलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या 
मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक 
१८ डिसेंबर २०१४ पासून दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी शिरूर ताजबंद मुखेड नरसी या रस्त्यावरील कि.मी.१० / ००० 
( हाडोळती गावाजवळ ), कि.मी. ५०/००० ( खरबखंड गावाजवळ ) आणि कि.मी.९ ० / ००० (विजयनगर गावाजवळ ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर 
वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२७ 


२ 


३० 


३ 


. 


५ 


अनुसूची 
अ . क्र . वाहनाचा प्रकार 

पथकराचे प्रती फेरीचे दर रुपये 
१८ डिसेंबर २०१४ 

ते 

१७ डिसेंबर २०१५ 
( २ ) 

( ३ ) 
१ स्कुटर , मोटार सायकल , वाहन चालक वगळून ३ आसनी प्रवासी रिक्षा, रिकाम्या ट्रॉलीसह 

पथकर नाही . 
ट्रॅक्टर. 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने , 
( अ) कार , जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स , वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा, 

व इतर तत्सम ( चालक वगळून १२ पर्यंत प्रवासी क्षमता असलेली ) वाहने ; 
( ब) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) 

५५ 
आणि क्र . ३, ४ व ५ येथे नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने. 
ट्रक ( दोन आसांचे), बस . 

११० 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले 

१८० 
ट्रक वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये 

२७० 
नमूद केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने. उदा. ट्रक -ट्रेलर इत्यादी. 
(१ ) खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

(१ ) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची वाहने . 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली 

वाहने . 
( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका. 
( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने 

( २ ) पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकिकृत पावती देण्यात यावी . 

( ३) शासन पत्र क्र.खाक्षेस -२०१२/ प्र.क्र .३३ / रस्ते -९, दिनांक १३ जुलै २०१२ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना 
दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा . 

( ४ ) वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क कल्याण 
टोल हायवेज प्रा.लि., इंदौर यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 


टिपा : 


पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल : 

( १) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगावू खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( २) पथकरच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगावू खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 


भाग चार ब -४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 

( ३ ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड 
पट व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य 
राहील . 

( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील. 
( ५ ) पथकर स्थानकापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची 

तरतूद 

( वरील 
वाहन प्रकार अनुक्रमांक ३, ४ व ५ वगळून ) करण्यात यावी ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ). सदर सवलतीसाठी 
स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालील प्रमाणे निकष लावण्यात यावे 

( अ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी . 

( ब ) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी असल्याबाबत 
रेशन कार्डाचाकिंवा अन्य पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न. डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२ ९ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Camp Office Nagpur , Hydrabad House , Nagpur 

dated the 17th December 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT, 

No.PSP - 2008 /CR -153 /L.B.2/Road - 9.- Whereas, the Governor of Maharashtra through 
Secretary , Public Works Department,Mantralaya ,Mumbai and M / s. Kalyan Toll Highways 
Private Limited , Indorehaving its registered office “ Vidya Deep , 15/3 , Manoramaganj, Indore 
(M.P.) 452 001 , India ” have entered into Concession Agreement, on the 15th June 2011 , 
including all the subsequent agreements entered between them , for construction , operation 
and maintenance of two lanning of Shirur- Tajband Mukhed Narsi Road ( State Highway 
No. 225 ) in Kilometers 0/00 to 72/500 and two lanning with paved shoulder Narsi- Biloli to 
State Border Road (State Highway No. 225 ) in Kilometers 72/500 to 105/200 ( hereinafter 
referred to as “ the said road ” ), under the Design , Built, Finance , Operate and Transfer (DBFOT) 
Scheme by M / s. Kalyan Toll Highways Private Limited , Indore ; 

And whereas , as per the said agreement the concession period of 25 years has been granted 
to the concessionaire to construct, operate and maintain the said road from the date of 
commencement of the work , i.e., on the 18th Novermber 2011 , which includes the period of 
construction of two years ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the construction , 
operation and maintenance of the said road is special service to the public and, therefore , 
after completion of the work of two lanning of Shirur- Tajband Mukhed Narsi Road (State 
Highway No. 225 ) in kilometers 0/000 to 72/000 and two lanned with paved shoulder of Narsi 
Biloli to State Border Road (State Highway No. 225 ) in kilometers 72/500 to 105/200 on the 
said road , considers it expedient to levy and collect the toll on the said road at the toll collection 
centres constructed at kilometer 10/000 (near Hadolti village ), kilometer 50/000 (near 
Kharabkhand village) and kilometer 90/000 (near Vijaynagar village). 

The said road is improved to two lanning under BOT scheme and a toll station has been 
constructed in kilometer 90/000 and toll collection is in progress at the said toll station . Now , 
therefore, in view of the widening by four lanning of the said road , the Government of 
Maharashtra , hereby rescinds the said Notification No. PSP - 2002/ C.R.-8 /Road - 9 , dated 15th 
April 2005 with effect from , 17th May 2014 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ) , ( 1 - C ), 
( 1 -D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act, (LXV of 1958 ) 
Government of Maharashtra hereby rescinds the Government Notification , Public Works 
Department, No. PSP.2002/CR- 8 /Road -9 , dated the 15th April 2005 , and declares that the 
toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule 
appended hereto and on the tailors drawn by such motor vehicles , passing over the said road 
constructed under Design , Built, Finance , Operate and Transfer . 

(DBFOT) Scheme by M / s . Kalyan Toll Highways Private Limited , Indore , at their 
expenses , at three toll collection centres constructed at kilometer 10/000 (near Hadolti village), 
kilometer 50/000 (near Kharabkhand village ) and kilometer 90/000 ( near Vijaynagar village ) 
on the said road for the period commencing from the 18th December 2014 and ending on 17th 
December 2015 . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Particulars ofMotor Vehicles 


Rate of toll per trip 

( in rupees) 
18.12.2014 

to 
17.12.2015 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 


NIL 


2 


30 


Scooter ,Motor Cycle , Moped or any other two wheeler, 
Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto - Rickshaw 
permitted to carry three passengers excluding driver. 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles 
Act, 1988 (59 of 1988 ), - 
(a ) Car , Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander and any 
other similar vehicles having carriage capacity upto twelve 
passengers excluding driver and Six Seater Auto 
Rickshaw ( Tum - Tum ); 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles having carriage 
capacity ofmore than twelve and upto twenty passengers 
excluding driver and goods carriage vehicles except vehicles 
included in entries at serial numbers 3 , 4 and 5 . 


55 


3 


110 


4 


180 


Trucks ( two axles ), Buses. 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicle 
defined in the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988 ), such as 
three axle vehicles except vehicles covered by the entry at 
serial number 3 above . 


5 


270 


Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as 
defined in the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988 ), such as 
Truck - Trailer combination , multi-axle vehicles having more 
than three axles and except vehicles covered by the entry at 
serial numbers 3 and 4 above . 


1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 
( i ) VVIP vehicles carrying President of India , Vice -President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles. 
(ii) Vehicles carrying sitting Members of, Parliament, Maharashtra Legislative 

Assembly and Maharashtra Legislative Council. 
(iii ) Vehicles carrying Ex-Member ofMaharashtra Legislative Assembly ,Maharashtra 

Legislative Council and Parliament. 


( iv ) State and Central Government vehicles . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १ ९ ३८ 


३१ 


(u ) Defence vehicles . 


(vi) Police Department vehicles . 
(vii ) Posts and Telegraph Department vehicles. 


(viii ) Ambulances . 


( ix ) Hearses. 


( x ) Fire fighting vehicles . 


2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the toll collection centre . A computerised toll receipt shall be passed on each 
and every occasion of recovery of toll . 

3. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll collection centre . 

4. For the purpose of this notification , M /s. Kalyan Toll Highways Private Limited , Indore 
is authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection centres indicated 
above . 


Notes. — Concessions in rates of toll are as given below , namely : 


(i) 10 per cent, rebate will be given to the purchaser ofbooklet containing 50 coupons 
in advance . 


( ii ) 20 per cent, rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 
coupons in advance . 


(iii ) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 
times of their respective one way travel rates . Return journey pass and daily pass will be 
valid up to 12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass. 

(iv ) Rate ofmonthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 

(u ) The monthly pass concession shall be given to the local vehicles (except for types 
of vehicles mentioned in serial numbers 3 , 4 and 5 of the Schedule above ) within the 
radius of 5.00 kilometers from the toll collection centre and shall be charged 10 times of 
single journey rate subject to the following conditions ( This concession will be for valid 
only for own vehicles ). For local vehicles, namely : 

(a ) the vehicle shallbe registered within that area ; 

(6 ) if it is not so, then the owner shall give proof of residence by producing ration 
card or any other the proof of residence. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 


Deputy Secretary to Government . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२६८ 


मंगळवार, डिसेंबर २३, २०१४ / पौष २, शके १९ ३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० डिसेंबर २०१४ 


. 


आदेश 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०११. 

क्रमांक आरईएल. २०१४ / प्र.क्र . ८४ / ऊर्जा- १.- ज्याअर्थी, विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६) खालील परवानेधारक , मे. रिलायन्स 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांचेकडून होणारा वीज पुरवठा, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम , २०११ च्या अधिनियम ( २०११ चा महा. १२ ) 
( यानंतर ज्यास “ सदर , २०११ अधिनियम असे संबोधण्यात आले आहे.) कलम २ च्या खंड ( ए ) च्या उपखंड ( २) च्या अर्थानुसार अत्यावश्यक 
सेवा आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप -कलम ( १) व ( ३ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ) च्या उपखंड ( दोन ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मे . रिलायन्स 

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या 

डहाणू 

येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात संप करण्यास 
प्रतिबंध करणे सार्वजनिक हितास्तव आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे. 

त्याअर्थी, आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप -कलम (१ ) व ( ३ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ ) च्या उपखंड ( २ ) अन्वये 
दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त परवानेधारकाच्या डहाणू औष्णिक वीज केंद्र या वीज निर्मितीच्या आस्थापनेमध्ये संप 
करण्यास , सदर आदेश शासन राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून प्रतिबंध करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सि . मं . इनामदार , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १ ९ ३८ 


३३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 10th December 2014 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011 . 

No. REL . 2014 /C.R . 84 /NRC - 1. — Whereas, the supply of electricity by the M / s. Reliance 
Infrastructure Limited , a licensee under the Electricity Act , 2003 (36 of 2003 ), is an essential 
service within themeaning of sub -clause (ii) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Act, 2011 (Mah . XII of 2011) (hereinafter referred to as “ the Act , 2011 said Act ” ) . 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that , it is expedient in the public 
interest to prohibit strike in the Dahanu Thermal Power Station of M /s. Reliance Infrastructure 
Limited of the said licensee (hereinafter referred to as “ the said essential service " ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and ( 3 ) of section 4 
read with sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the said Act , the Government of Maharashtra 
hereby prohibits strike in the said essential services from the date of publication of this order in 
the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. INAMDAR , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार ब -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२६ ९ 


बुधवार, डिसेंबर २४ , २०१४ / पौष ३, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 

दिनांक २४ डिसेंबर, २०१४ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम , 


क्रमांक : खाक्षेस- २००८ - प्र.क्र .८३-एल.बी . १ -रस्ते ९.-- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या वतीने सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई आणि वरोरा, चंद्रपूर, बल्लारपूर टोल रोड लिमीटेड, 
नागपूर ज्यांचेनोंदणीकृत कार्यालय ४ था माळा, मथू-माधव टॉवर , लक्ष्मी भुवन चौक , धरमपेठ, नागपूर -४४० ०१०. भारत येथे आहे. यांचे मध्ये “ डी.बी.एफ.ओ.टी. " 
या तत्वावर वरोरा- चंद्रपूर- बामणी रस्त्याचे चौपदरीकरण करणे भाग- बरोरा ते चंद्रपूर ( राज्य महामार्ग क्र . २६४) कि.मी. ४०/००० ते ८३/४०० , भाग- चंद्रपूर ते 
बामणी (राज्य महामार्ग क्र . २६४) कि.मी. ९४/ ००० ते १०७/८००, चंद्रपूर वळण मार्गासह ( राज्य महामार्ग क्र . २६६) कि.मी. 0/000 ते ५/२०० व राज्यमार्ग 
क्र . २६७ ची लांबी १.२ कि.मी. (एकूण लांबी ६४.०० कि.मी.) तसेच सदर रस्त्याचे परिक्षण, देखभाल व दुरुस्ती करणे ( यापुढे “ सदर रस्ता" म्हणून संबोधण्यात 
येईल) या प्रकल्पाचा करारनामा दिनांक १८ मार्च, २०१० रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे ; 


आणि , ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर व देखभाल दुरुस्तीकरिता ३० वर्षे इतका सवलत कालावधी, ३ वर्षाच्या बांधकाम 
कालावधीसह उद्योजकास दिनांक ०३ जानेवारी, २०११ या प्रकल्प सुरु होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात आलेला आहे; 


आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की , सदर रस्त्याचेबांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेली विशेष सेवा 
आहे . आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. ४८/२०० (नंदोरी) व कि.मी. ९९ /२०० (विसापूर) येथे पथकर स्थानके उभारुन पथकर आकारणे व वसुली करणे 
महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे. 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५) यांच्या कलम -२० ची पोटकलमे (१- अ). (१-व). (१- क). (१ -ड) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषीत करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ डी.बी.एफ.ओ.टी." 
या योजनेतून वरोरा- चंद्रपूर - बल्लारपूर टोल रोड लिमीटेड, नागपूर यांनी स्वखर्चाने व शासन सहभागासह वरोरा - चंद्रपूर- बामणी रस्त्याचे चौपदरीकरण करणे 
भाग-वरोरा ते चंद्रपूर ( राज्य महामार्ग क्र . २६४) कि.मी. ४०/००० ते ८३/४००, भाग- चंद्रपूर ते बामणी ( राज्य महामार्ग क्र . २६४) कि.मी. ९४/००० ते १०७/८०० , 
चंद्रपूर वळण मार्गासह ( राज्य महामार्ग क्र . २६६) कि.मी. 0/000 ते ५/२०० व राज्यमार्ग क्र . २६७ ची लांबी १.२ कि.मी. ( एकूण लांबी ६४.०० कि.मी.) प्रकल्पाच्या 
रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६ , शके १९ ३८ 


३५ 


अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक २६-१२-२०१४ पासून दिनांक ३१-३-२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
यरोरा, चंद्रपूर, बामणी या रस्त्यावरील कि.मी. ४८/२०० ( नंदोरी) व कि.मी. ९९/२०० ( विसापूर ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर पथकर 
शुल्क वसुली करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


वाहनाचा प्रकार 


पथकराचे प्रती 
फेरीचे दर रुपये 


पथकराचे प्रती 
फेरीचे दर रुपये 


२६-१२-२०१४ ते 
३१-०३-२०१६ 

( ३ ) 


०१-०४-२०१६ ते 
३१-०३-२०१९ 

( ४ ) 


(२) 


१ 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


स्कूटर, मोटर सायकल , वाहन चालक वगळून ३ 
आसनी प्रवासी रिवक्षा, रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर , 


मोटर वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५९ ) 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने . 


( अ) कार , जीप, टाटा सुमो. कमांडर , ट्रॅक्स, वाहन 


उ 


५५ 


चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिवक्षा व 


६५ 


८० 


इतर तत्सम ( चालक वगळून १२ पर्यंत प्रवासी 

क्षमता असलेली) वाहने 
( ब) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून 

१२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत) आणि 
क्र .३.४ व ५ येथे नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त 
माल वाहतूक करणारी वाहने . 


३ 


ट्रक ( दोन आसांचे), वस. 


१३० 


१५० 


२२० 


२६० 


मोटर वाहन अधिनियम, १९ ८८ मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले 
ट्रक वगळून २ पेक्षा बहु आसांची अवजड वाहने. 


(१) वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क वरोरा, चंद्रपूर , 

बल्लारपूर टोल रोड लिमीटेड, नागपूर यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 
( २) खालील बाहनांना पथकरातून सुट देण्यात येईल . 


भाग चार ब -५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


. 


( १) भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व याहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनीधींचे वाहने . 
( २) लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्थ प्रवास करीत 

असलेली वाहने . 


(३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 


( ४) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने. 


( ५) लष्कराच्या मालकीची वाहने , 


( ६) पोलीस विभागाची वाहने . 


( ७) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 


( ८) रुग्णवाहीका, शववाहीका, 


(९ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 


(१०) रिकामे ट्रॅक्टर, 


( ३ ) मथकर दराथा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 

शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी . 


पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा . 


टीप :- पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल. 


(१ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगावू खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगादू खरेदी करणान्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
(३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे 

दीड पट व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या 
रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील , 


( ४) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


(५) पथकर स्थानकापासून ५ कि . मी . त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट दराने मासिक पासची 

तरतूद ( वरील वाहन प्रकार अनुक्रमांक ३ व ४ वगळून ) करण्यात यावी ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरीता 
राहील ). सदर सवलतीसाठी स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत. 


( अ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी . 


( ब ) सदर थाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी 

असल्याबाबत रेशन कार्डाचा किंवा अन्य पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


३७ 


. 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai-400 032 . 

Dated 24-12-2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT . 


No. PSP - 2008/ CR -83/L.B . 1/ Road -9. 

Whereas the Governor of Maharashtra through Secretary , Public Works Department, Mantralaya, Mumbai 
and M / s Warora - Chandrapur- Ballarpur Toll Road Limited , Nagpur having its registered office at " 4 floor, 
Madhu-Madhav Tower, LaxmiBhavan Square, Dharampeth , Nagpur, 440 010 " have entered into Concession 
Agreement, on the 18th March 2010 , including all the subsequent agreements entered between them , for 
construction , operation and maintenance of Four laning of Warora- Chandrapur- Bamni- Ballarpur Road and 
Bridges on State Highway No. 264, the part Warora to Chandrapur in Km . 40/00 to 83/00 , Part of Chandrapur 
Bamni in Km . 94/00 to 107/800 including Chandrapur By -pass road (State Highway No. 266 ) in Km . 0/00 to 
5/200 and 1.2 Km . Length of State Highway No. 267 in Chandrapur District ( Total length 64 kilometers ) 
constructed under the "Design , Built, Finance , Operate and Transfer (DBFOT) Scheme " by 
M /s Warora -Chandrapur- Ballarpur Toll Road Limited , Nagpur, 

And whereas, as per the said agreement the concession period of 30 years including the construction 
period of three years has been granted to the concessionaire to construct, operate and maintain the said road 
from the date of commencement of the work i. e . the 3rd January 2011 ,which includes the period of construction 
of three years ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the construction , operation and 
maintenance of the said road is special service to the public, and , therefore, after completion ofthe work of four 
laning of Warora - Chandrapur-Ballarpur - Bamni Road and bridges on State Highway No. 264, the part of Warora 
to Chandrapur in Km . 40/00 to 83/00 , part of Chandrapur- Bamni in Km . 94/00 to 107/800 including Chandrapur 
By - pass road (State Highway No. 266 ) in Km . 0/00 to 5/200 and 1.2 Km . length of State Hig No. 267 in 
Chandrapur District ( Total length 64 Km .), considers it expedient to levy and collect the toll at the toll collec 
tion centers costructed at Km . 48/200 (Nandori) and at Km . 99/200 (Visapur ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (1- A ), (1- B ), (1 - C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ), Government of Maharashtra hereby 
declares that the toll shall be levied , on the classes of motor vehicles specified in column ( 2) of the Schedule 
appended hereto and on the tailors drawn by such motor vehicles, passing over the said road constructed under 
the Design , Built , Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Scheme " by M /s Warora -Chandrapur- Ballarpur 
Toll Limited , Nagpur , at their expenses & supported by Viability Gap Funding (VGF), at the toll collection 
centers constructed at kilometer 48/200 (Nandori) and kilometer 99/200 (Visapur ) on the said road for the 
period commencing from the 26-12-2014 and ending on 31-03-2019 . 


SCHEDULE 


Particulars ofMotor Vehicles 


Sr. 
No. 


Rate of toll 

per trip 
( in rupees) 


Rate of toll 

per trip 
(in rupees ) 


26-12-2014 

to 
31-03-2016 


01-04-2016 

to 
31-03-2019 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


NIL 


NIL 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler, Tractor and 
Tractor with unlade trolley, Auto-Rickshaw permitted to carry three 
passengers excluding driver . 
Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicle Act, 1988 
(59 of 1988) ; 


2 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


SCHEDULE - contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


45 


55 


65 


80 


( a ) Car, Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander and any other 

similar vehicles having carriage capacity upto twelve passengers , 

excluding driver and Six Seater Rickshaw ( Tum - Tum ): 
(b ) Mini Bus or any other similar vehicles having carriage capacity 

ofmore than twelve and upto twenty passengers excluding 
driver and goods carriage vehicles, except vehicles included in 

entries at serial numbers 3 and 4 . 
Trucks ( two axles), Buses. 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles defined 
in the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988 ), such as multi axle 
vehicles except vehicles covered by the entry at serial number 3 above. 


3 


130 


150 


220 


260 


1. For the purpose of this notification, Warora, Chandrapur, Ballarpur Toll Road Limited , Nagpur is 
authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection centers constructed at kilometer 48/200 
(Nandori) and 99/200 (Visapur ) on the above mentioned road . 

2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

(1) VVIP vehicles carrying Presidentof India, Vice - Presidentof India ,Governor of State , Public Repre 
sentatives entitled for red lamp on their vehicles . 

(ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly and 
Maharashtra Legislative Council . 

(11 ) Vehicles carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly, Maharashtra Legislative 
Council and Parliament. 


( iv ) State and Central Government vehicles. 


( 0 ) Defence vehicles . 


(vi) Police Department vehicles. 
( vii) Post and Telegraph Department vehicles . 
( viii ) Ambulances. 
(ix ) Hearses. 

(x ) Fire fighting vehicles . 

3 . The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the vicinity 
of the toll collection centre. A computerised toll receipt shall be issued on each and every occasion of 
recovery of toll . 

4. Electronic Display Board clearly visible to the people shall be installed in vicinity of toll collection 
centre. 

Notes.--- Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(i) 10 per cent. rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in advance. 
( ii ) 20 per cent. rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in 

advance . 
(iii) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times of 

their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be valid up 
to 12.00 hours at midnight for the day of issuing the pass. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


३ ९ 


(iv) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates, 
(v) The monthly pass concessions shall be given to the local traffic for all vehicles (except for 

vehicle type 3 , 4 and 5 ) registered within radius of 5 km . from the toll station /s and shall be 
charged 10 times of single journey rate subject to the following conditions - 
i. The vehicle shall be registered within that area. 
. If not, then the owner shall give proof of residence by producing the ration card. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७, २०१६ / श्रावण २०-२६, शके १९ ३८ 


२७० 


बुधवार , 

डिसेंबर ३१, २०१४ / पौष १० , 


शके १ ९ ३६ 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
शिबीर कार्यालय, हैद्राबाद हाऊस , नागपूर ४४० ००१, दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
मार्ग परिवहन महामंडळे अधिनियम , १ ९ ५० . 

क्रमांक एसटीसी -१११४ / प्र.क्र .५६२ / परि - १. – मार्ग परिवहन महामंडळे अधिनियम , १९ ५० च्या कलम ८ ( २ ) मध्ये प्रदान केलेल्या तसेच 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ नियम, १९ ५२ च्या नियम ४ अ च्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावरील 
नियुक्त अशासकीय संचालक ( १) श्री . जीवनराव गोरे , अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , मुंबई , (२ ) श्री . आनंदराव यशवंतराव 
पाटील , अशासकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , मुंबई , ( ३) श्री. मनोहर विष्णु पाशिलकर , अशासकीय संचालक , महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई , ( ४ ) श्री . किरण एकनाथ शिंदे, अशासकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , मुंबई व (५ ) 
अॅड. बाबासाहेब देवप्पा मुळीक , अशासकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ , मुंबई यांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळावरील अशासकीय संचालकांचा कार्यकाल संपुष्टात आणण्याची सूचना देण्यात येत असून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
कालावधीनंतर म्हणजेच दिनांक २२ जानेवारी २०१५ पासून अशासकीय संचालकांचे अधिकार संपुष्टात येतील ; 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


HOME DEPARTMENT ( TRANSPORT) 
Camp Office , Hydrabad House , Nagpur 440 001 , dated the 23rd December 2014 . 

NOTIFICATION 


THE ROAD TRANSPORT CORPORATION ACT, 1950 . 

No. STC - 1114 /CR -562/PARI- 1.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of 
section 8 of the Road Transport Corporation Act , 1950 (Act No. LXIV of 1950 ) read with rule 4A of 
the Maharashtra State Road Transport Corporation Rules , 1952 , the Government of Maharashtra 
hereby pleased to give notice of termination to ( 1) Shri Jeevanrao Gore , Chairman , Maharashtra 
State Road Transport Corporation , Mumbai, ( 2 ) Shri Anandrao Yashwantrao Patil, Non 
Government Director, Maharashtra State Road Transport Corporation, Mumbai, ( 3 ) Shri Manohar 
Vishnu Pashilkar, Non -Government Director , Maharashtra State Road Transport Corporation , 
Mumbai, ( 4 ) Shri Kiran Eknath Shinde , Non -Government Director , Maharashtra State Road 
Transport Corporation , Mumbai and the (5 ) Adv . Shri Babasaheb Devappa Mulik , Non -Government 
Director , Maharashtra State Road Transport Corporation , Mumbai, from their respective offices 
and their appointments shall come to an end on the 22nd January 2015 , that is , after one month 
from the date of issue of this notification ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


